सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ थे , राजपत्र क्र .३० ] 


गुरुवार ते बुधवार, जुलै/ ऑगस्ट २६-१, २०१८ : श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे -१२ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


ते 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

१२७७ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

१२८६ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ५८ 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा, जिल्हा 

५ ९ 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना. 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


१ 


२ 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र.जिदुविआ/ बीड/ सनि/ सी /-१/ नोंदणी/ वैद्यनाथ दुध/ १०९ ७/२०१८ . 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), बीड यांचेकडून असे अधिसूचीत 
करण्यात येते की , वैद्यनाथ दुग्ध व्यवसाईक सहकारी संस्था मर्या. सोनहिवरा 
ता . परळी ता . बीड जि . बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रं . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविली असून तीचा नोंदणी क्र . बीएचआर/पीआरव्ही/ एजीआर/( ओ )/ 
२६८४/(डि )/ २०१८ दिनांक /०७/ २०१८ असा आहे . सदरहु संस्थेचे 
वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असुन उपवर्गीकरण "( ब) इतर कृषी संस्था " 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र ./ सहकार -१/ दुग्ध सं.नोंदणी/ ११९ ३/ २०१८ - सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध), उस्मानाबाद यांनी नि.तुळजाभवानी दुग्ध व्यवसायिक 
सहकारी संस्था म.वांगी ( बु ) ता.भुम . जि.उस्मानाबाद ही संस्था नोंदणी 
क्रं.ओएसएम/ बीएचएम / एजीआर/ औ/ १७७४ दि . ११/६/२०१८ अन्वये नोंदविली 
असुन , संस्थेचे उपविधी श्रीमती/ श्री.बालाजी अंबादास गुंजाळ , मुख्य प्रवतक 
नि.तुळजाभवानी दुग्ध , व्यावसायिक सहकारी संस्था.म.वांगी ( बु ) 
ता.भुम.जि.उस्मानाबाद यांना देवुन विनंती करण्यात येते की , त्यांनी सदर 
संस्थेची पहिली सर्वसाधारण सभा , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ 
मधील तरतुदीनुसार बोलवुन कार्यवाही करावी. 

श्री / श्रीमती.एस.ए.ढोकळे, सहकार अधिकारी श्रेणी-१, यांना देवुन 
कळविण्यांत येते की , सदरील संस्थेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेस 
सहाय्यक निबंधकाचे प्रतिनिधी म्हणुन हजर राहुन त्या सभेच्या वृत्तांताच्या 
दोन प्रतिसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 
उस्मानाबाद , १२ जुन २०१८ 

दुर्वाचनिय , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , उस्मानाबाद . 


आहे. 


बीड , ४ जुलै २०१८ 


गोपालकृष्ण क . परदेशी , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), बीड . 


औ . भाग १-३० 


१२७७ 


१२७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै/ ऑगस्ट २६-१ , २०१८ : श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


३ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , यांजकडून 
वाचा :- १ ) महाराष्ट्र शासन, सहकारी संस्था वटहुकूम नंबर १४ दिनांक 

१२ / १० / १ ९ ८१. 
२) कृषि व सहकार विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्र सी.एस .१०८१ / 
५३३/ २२० / १७- सी दि २२ / १०/ १ ९८१ 
३) जिल्हा व्यवस्थापक , दि . महाराष्ट्र स्टेट को.ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग 
फायनान्स कॉपो.लि.मुंबई जिल्हा कार्यालय , उस्मानाबाद यांचे पत्र 
दिनांक ०२/०६/२०१८ व दिनांक २६/६/२०१८ . 

अधिसुचना 
क्र.पणन /वि.व.अ./ क .१५६ चे अधिकारी/ २०१८ / २५१२.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यांत आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , व्हि.आर. देशमुख , जिल्हा 
उपनिबंधक सहकारी संस्था उस्मानाबाद या अधिसुचनेद्वारे दि.महाराष्ट्र 
स्टेट को.ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फायनान्स काप्रो.लि.मुंबई जिल्हा कार्यालय , 
उस्मानाबाद या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुलीसाठी खाली 
दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे 
कलम १५६(१ ) आणि ( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे 
नियम २ ( एच)( जे ) तसेचनियम १०७ खालील उपनियम (३ ),(४ ),( ५), 
( ६),(७),( ९),( १०),(११), ( अपसेट प्राईजची तरतूद वगळून ) ( १२),( १३) व 
१०७ ( १४ ) नुसार मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार संस्थांचे 
नुकसान होणार नाही यांची काळजी घेवून विक्री कायम करण्याचे अधिकार 
वापरण्यात यावे व (१५ ),( १७),( १८ ), आणि (२० ) तसेच कलम १०१ 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक 
:- ३१/३/ २०१९ पर्यंत दावा, विक्री , रक्कम वसुल करावयाच्या कार्यवाहीसाठी 
अधिकार खालील अटीस अधिन राहून प्रदान करीत आहे . 
११. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे 

कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करतांना सहकार कायदा , 
नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास 


सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
१२. प्रस्तुत व्यक्तीची अन्यत्र नियुक्ती, मूत्यू झाल्यास प्रदान केलेले 

अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
१३. वसुली अधिकाऱ्याने वसुली, जप्त्याचा, शासनाकडे जमा केलेला 

सरचार्ज ची माहिती दरमहा देणे बंधनकारक राहील. तसेच ३१ मार्च 
अखेर जमा झालेला सरचार्ज शासकीय कोषगारात भरणा होईल 
याची संस्थेने व विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 
१४. वसुली अधिकाऱ्याने दरमहा केलेल्या कामाचा/ जप्त्याचा अहवाल या 

कार्यालयास विहीत नमून्यात सादर करावा . 
१५. संस्थेने वसुली अधिकाऱ्याकडून सेक्युरिटी बॉण्ड घ्यावा. 
१६. संस्थेने अस्थापनेवरील व्यक्तीची वसुली अधिकारी म्हणून निवड 

केलेली असल्याने त्यांच्या कामकाजाबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी ही 
बॅकेचीच राहील . 
१७. मा.उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३ दि 

बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिके मध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश 
विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या 

अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 
१८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र.क्र .२३१/ १५- स , दिनांक २३ / 
११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा वापर 

करता येणार नाही . 
१ ९. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त 

आणि सिव्हील कोर्ट किंवा एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 
२०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार 

वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही . 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नांव 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


शेरा 


१ 


३ 


४ 


५ 


२ 
श्री.एस.बी.पाटील 


१ ) 


जिल्हा व्यवस्थापक 


२ ) 


श्री.बी.एस.झाडबुके 


निरीक्षक 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


३ ) 


श्री.एम.ए.जाधव 


निरीक्षक 


४ ) 


श्री.बी.एस.घाडगे 


निरीक्षक 


उस्मानाबाद , ७ ऑगस्ट २०१८ 


व्ही.आर.देशमुख, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै/ ऑगस्ट २६-१ , २०१८ : श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


१२७ ९ 


४ 


५ 


प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


पहा :- १. श्री.ए.जी. देशिंगकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

भूम यांचे पत्र जा.क्र .७७ ९ / १८ , दिनांक १९ मे , २०१८ अन्वये सादर 
केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


पहा :- १. श्री.एस.बी.साळुखे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १, उमरगा यांचे 

पत्र जा.क्र .६२३/ १८, दिनांक २७ जून, २०१८ अन्वये सादर केलेला 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


२.जिल्हा न्यायालय आदेश क्र .३६४७/ १८ , दिनांक २२ मे , २०१८ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


आदेश 


आदेश 


क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ४६२९ / २०१८ - श्री.ए.जी. देशिंगकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, भूम यांची संदर्भीय आदेश क्र .०२ अन्वये 
दिनांक २१ मे , २०१८ ते दिनांक २५ मे , २०१८ या (०५) पाच दिवसांची 
फक्त रजा (रजेमागील दिनांक २० मे , २०१८ आणि रजेपुढील दिनांक २६ 
व २७ मे , २०१८ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात 
येवुन , सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत आलेली 
होती . तसेच श्री.ए.जी. देशिंगकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
भूम यांच्या सदरील रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
विशेष कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री.जे.के.जोशी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि 
प्रशासकीय /किरकोळ कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री.डि.आर.माळी, २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, भूम यांच्याकडे ठेवण्यांत आलेला 


क्र.काव्यावि /(प्रशा)/४५६७/२०१८.- श्री.एस.बी.साळुखे, तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश- १ , उमरगा यांची दिनांक ०५ जुलै , २०१८ ते दिनांक १० जुलै, 
२०१८ या ( ०६ ) सहा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१, मधील नियम- ५० नुसार, मंजूर करण्यात येवून , दिनांक 
०४ जुलै , २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ११ जुलै , 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.बी.साळुखे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ , उमरगा म्हणून काम पहातील . 


जर श्री.एस.बी.साळुखे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते. 


होता . 


( दोन ) 


- 


श्री.ए.जी. देशिंगकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम 
यांचे सदरील रजेचे स्वरुप मुळ सेवापुस्तक प्राप्त झालेनंतर जाहीर करण्यात 
येईल असे संदर्भ क्र .०२ अन्वये आदेशीत करण्यात आले होते. त्यांचे मुळ 
सेवापुस्तक या कार्यालयास प्राप्त झाले असुन त्यांनी संदर्भीय अर्जानुसार 
दिनांक २१ मे , २०१८ ते दिनांक २५ मे , २०१८ या ( ०५ ) पाच दिवसांची 
उपभोगलेली रजा ( रजेमागील दिनांक २० मे , २०१८ आणि रजेपुढील 
दिनांक २६ व २७ मे , २०१८ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम - ५० नुसार , या 
आदेशान्वये अर्जित रजा म्हणून घोषीत करण्यांत येत आहे . 


श्री.एस.बी.साळुखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १, उमरगा यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे 
ठेवण्यात आलेला जिल्हा न्यायाधीश-१ , उमरगा यांच्या न्यायालयाचा विशेष 
कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री.प्र.ज.पाटील , जिल्हा न्यायाधीश-२, उस्मानाबाद 
यांच्याकडे आणि प्रशासकीय/किरकोळ कार्याक्षेत्राचा कार्यभार हा 
श्री.एन.के.कारंडे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांच्याकडे 
ठेवण्यांत येतो. 


उस्मानाबाद , २ जुलै २०१८ 


उस्मानाबाद , ५ जुलै २०१८ 


प्र.ज.पाटील , 


पी.जे.पाटील , 


प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्र.प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१२८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै/ ऑगस्ट २६-१ , २०१८ : श्रावण ४-१०, शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


६ 


७ 


जिल्हा न्यायाधीश -१, यांजकडून 


जिल्हा न्यायाधीश-१ , यांजकडून 


पहा :- १. श्री डब्ल्यु . ए . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

नायगांव ( बा ) यांचे पत्र जा.क्र .७१५/ १८ , दिनांक २८/६/२०१८ , 
सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


पहा :- १. श्री एस.एम. सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर 

यांचे पत्र जा.क्र .८७१/ २०१८ , दिनांक २८/६/२०१८ , सोबत विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


आदेश 


क्र.ब-२( १)/४८३०/२०१८.- श्री डब्ल्यु . ए. सय्यद , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०२/०७/२०१८ ते 
०४/०७/२०१८ या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दि . 
१/०७/२०१८ रोजीचा सुट्टयाचा फायदा जोडून , दिनांक ३०/०६/२०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ५/०७/२०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी त्यांच्या अर्जित 
रजेच्या शिलकेस अधिन राहून मंजूर करण्यांत येते . 


क्र.ब -२( १)/४८८५/२०१८.- श्री एस.एम. सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०३/०७/२०१८ ते ०७/०७/२०१८ या 
एकूण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ८/०७/२०१८ 
रोजीचा सुट्टयाचा फायदा जोडून , दिनांक ०२/०७/२०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ९ / ०७ /२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस.एम. सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, अर्धापूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री डब्ल्यु . ए. सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, नायगांव ( बा ) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री डब्ल्यु . ए . 
सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस.एम. 
सरोदे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 


असते . 


असते . 


:: २ :: 


:: २ :: 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव ( बा ) यांनी पाहावा . 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहावे . 


उपरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
( बा ) आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय 
प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी 
श्रीमती एम.एन. रोठोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
( बा ) यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 


उपरोक्त कालावधीत दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर 
आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर, हुंडीवर व स्वीय प्रपंची 
लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी श्रीमती 
ए.आर. नागोरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना 
याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे. 


नांदेड , २९ जुन , २०१८ 


नांदेड , २९ जुन , २०१८ 


ए . जी . मोहाबे , 


ए . जी . मोहाबे , 


जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै/ ऑगस्ट २६-१ , २०१८ : श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


१२८१ 


८ 


९ 


जिल्हा न्यायाधीश -१, यांजकडून 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 


वाचा :- श्री ल.मु. सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 

यांचे पत्र जा.क्र .१०२० / २०१८ , दि . २७/६/२०१८ , त्यासोबत विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


वाचा :- श्रीमती एन.एल. गायकवाड , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा दि . २८/६/२०१८ , रोजीचा व दिनांक 
४/७/२०१८ रोजीचा विनंती अर्ज व सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा व अर्ज व त्यावर दिवाणी न्यायालय , व स्तर , नांदेड 
यांचा पृष्ठांकन क्रमांक ३९ १०/ २०१८ , दिनांक ०४/०७/२०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्र.ब -२ ( १)/४८८६/२०१८.- श्री ल.मु. सय्यद , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०४/०७/२०१८ ते ०७/०७/२०१८ 
रोजी पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०४) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक ८/०७/२०१८ रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून, दिनांक 
०३/०७/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ९ /०७ / 
२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येते . 


क्र.ब -२( १ )/४९६१/२०१८.- श्रीमती एन.एल. गायकवाड , ६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २८/०६/२०१८ ते ३०/ 
०६/२०१८ रोजी पर्यंत या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , 

रजेच्या पुढे 
दि . १/०७/२०१८ रोजीचा सुट्टीचा फायद्यासह मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन.एल. गायकवाड , 


६ 


वे 


सह 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ल.मु. सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 


स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ल.मु. सय्यद , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन.एल. 
गायकवाड , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर 
वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 


:: २ :: 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 


६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील कामकाज ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 


स्तर , कंधार यांनी पाहावे . 


स्तर, नांदेड यांनी पाहावे . 


नांदेड , ०४ जुलै , २०१८ 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या आस्थापनेशी 
संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या 
धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी श्री एस . डी . 
तारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना याद्वारे 
प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 


ए . जी . 

मोहाबे , 


जिल्हा न्यायाधीश –१, नांदेड . 


नांदेड , २९ जुन , २०१८ 


१० 


ए . जी . मोहाबे , 


जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती सी.व्ही. शिरसाट २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

स्तर , नांदेड यांचा दिनांक ३०/६/२०१८ रोजीचा विनंती अर्ज व 
सोबत विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा व अर्ज व त्यावर 
दिवाणी न्यायालय , व.स्तर , नांदेड यांचा पृष्ठांकन क्र . ३८६४/ 
२०१८ , दिनांक ३०/०६/२०१८ . 


१२८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै/ ऑगस्ट २६-१ , २०१८ : श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


आदेश 


खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस.बी. 
कचरे, जिल्हा न्यायाधीश -१, बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


क्र.ब -२( १ )/४९६२/२०१८.- श्रीमती सी.व्ही . शिरसाट २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दि . २९ /०६/ २०१८ व ३०/ 
०६/२०१८ या एकूण (०२ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा , 

वैद्यकिय कारणास्तव 
मंजूर करण्यांत येते . 


जिल्हा न्यायाधीश –१ , बिलोली यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 


कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड यांनी पहावा . 


नांदेड , ०५ जुलै , २०१८ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती सी.व्ही . शिरसाट २ रे सह 


ए . जी . मोहाबे , 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 


जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड, 


स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती सी.व्ही . 


१२ 


जिल्हा न्यायाधीश-१ , यांजकडून 


शिरसाट २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर 


नमूद 

कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 


वाचा :- श्री ए.व्ही. कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , जोड 

न्यायालय , मुखेड यांचे पत्र जा.क्र ८६३ / २०१८ , दिनांक ०३/ ०७ / 
२०१८ , सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 


उपरोक्त कालावधीतील कामकाज ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 


आदेश 


स्तर , नांदेड यांनी पाहावे . 


नांदेड , ०३ जुलै , २०१८ 


ए . जी . मोहाबे , 


जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड . 


क्र.ब -२(१ )/५०१८/२०१८.- श्री ए.व्ही. कुलकर्णी, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, जोड न्यायालय , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०९ /०७/ २०१८ 
ते ११/०७/२०१८ रोजी पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे , दिनांक ०८/०७/२०१८ रोजीचा 
सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक ०७/०७/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १२/७/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ए.व्ही . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, जोड न्यायालय ,मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


११ 


जिल्हा न्यायाधीश-१ , यांजकडून 


वाचा :- १. श्री एस.बी. कचरे , जिल्हा न्यायाधीश –१ , बिलोली यांचे पत्र 

जा.क्र . ७६० / २०१८ , दिनांक ०४/०७/२०१८ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


२. जिल्हा न्यायालय , नांदेड आदेश जा.क्र . ४१ ९९/ २०१८ , दिनांक 
५/६/२०१८ व जा.क्र .४५२९ / २०१८ , दिनांक १९ / ६/ २०१८ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए.व्ही . कुलकर्णी, 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, जोड न्यायालय , मुखेड हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


आदेश 


:: २ :: 


क्र.ब -२( १ )/ ४ ९ ८ ९ / २०१८ :- श्री एस.बी. कचरे , जिल्हा न्यायाधीश 
-१, बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . ०९/ ०६/ २०१८ ते ०३/०७/२०१८ रोजी पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( २५ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा , त्यांच्या 
शिल्लकेस अधिन राहून कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस.बी. कचरे , जिल्हा न्यायाधीश 
-१, बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


श्री ए.व्ही . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, जोड न्यायालय , 
मुखेड यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अथवा ते कर्तव्यावर रुज 
होईपर्यंत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , जोड न्यायालय , मुखेड यांच्या 
न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक काम सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पाहावे 


नांदेड , ०६ जुलै , २०१८ 


ए . जी . मोहाबे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै/ ऑगस्ट २६-१ , २०१८ : श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


१२८३ 


१३ 


१४ 


जिल्हा न्यायाधीश -१, यांजकडून 


प्र.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


वाचा :- श्री एन.पी. त्रिभुवन , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर 

यांचे पत्र जा.क्र ४५३ / २०१८ , दिनांक ०५/०७/२०१८ , सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


वाचा :- श्री . डी . बी . म्हालटकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , व , स्तर , 

जालना यांचा दिनांक ३०/५/२०१८ ते ०१/०६/२०१८ पर्यंत ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


आदेश 


आदेश 


क्र.ब -प्रशा/ ५३४४/ २०१८.- प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
जालना हे श्री . डी . बी . म्हालटकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, व, स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ३०/५/२०१८ ते ०१/०६/२०१८ पर्यंत (०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा, मंजूर करण्यांत येते . 


क्र.ब -२( १)/५०१९/२०१८.- श्री एन.पी. त्रिभुवन , दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०९ /०७/ २०१८ ते ११/०७/२०१८ रोजी 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०३) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे, दिनांक ०८/०७/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक १२/७/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . बी . म्हालटकर , हे 
सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न सह 
दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एन.पी. त्रिभुवन, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . बी . म्हालटकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व , स्तर, म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एन.पी. त्रिभुवन , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


अर्जदाराचे उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री पी . पी . कुलकर्णी, 
दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , जालना यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 


:: २ :: 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे . 


जालना , २९ मे , २०१८ 


श्री एन.पी. त्रिभुवन , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, भोकर 
यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अथवा ते कर्तव्यावर रुज होईपर्यंत 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , भोकर यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व 
तात्कालीक काम सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी 
पाहावे. 


दुर्वाचनिय , 


प्र.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


१५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


श्री एन.पी. त्रिभुवन , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , भोकर 
यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत तसेच ते कर्तव्यावर रुजु होईपर्यंत 
दिवाणी न्यायालय , वरिष्ठ स्तर , भोकर आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या 
देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन 
रक्कम आहरित करण्यासाठी श्री आर.एस. करंकाळ , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


वाचले :- श्रीमती एस.एस. तोडकर , जिल्हा न्यायाधीश -६ , नांदेड यांचे 

पत्र जा.क्र .२६७९/ २०१८ , दि . ०३/०४/२०१८ व सोबत विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


नांदेड , ०६ जुलै, २०१८ 


आदेश 


ए . जी . मोहाबे , 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


क्र.ब. - २( १)/२७८९/२०१८.- श्रीमती एस.एस. तोडकर , जिल्हा 
न्यायाधीश -६, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०९ /०४/ २०१८ ते १३/०४/२०१८ या एकूण 
( ०५) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०८/०४/२०१८ आणि 


१२८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै/ ऑगस्ट २६-१ , २०१८ : श्रावण ४-१० , शके १९४० 


भाग १ - पुरवणी 


रजेच्या पुढे दिनांक १४/०४/२०१८ व १५/०४/२०१८ व १५/०४/२०१८ 
रोजींच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक ०७/०४/२०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १६/०४/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


जिल्हा न्यायाधीश –५ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा दिनांक 
२६/०३/२०१८ रोजीचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -७, नांदेड यांनी पहावा , 
तसेच दिनांक २७/३/२०१८ ते ३०/३/२०१८ याकालावधीतील कार्यभार 
जिल्हा न्यायाधीश –६, नांदेड यांनी पाहावा . 


नांदेड , २६ मार्च, २०१८ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस. तोडकर , जिल्हा 
न्यायाधीश -६, नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


सुधीर पी . कुलकर्णी, 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस.एस. 
तोडकर , जिल्हा न्यायाधीश-६ , नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गल्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


१७ 


जिल्हा न्यायाधीश -६ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश–५, नांदेड यांनी पहावा . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


नांदेड , ०५ एप्रिल , २०१८ 


पहा :- श्री बी एस . वावरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश –१ , कंधार यांचे पत्र 

जा.क्र . ३६७ / २०१८ , दिनांक २१/०३/२०१८ सोबत विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


सुधीर पी . कुलकर्णी, 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड , 


१६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


क्र.ब.- २( १)/२४२२/२०१८.- श्री बी एस . वावरे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१, कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २६/०३/२०१८ ते २९/ ०३/ २०१८ रोजी पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०४) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दि . २४/०३/२०१८ व २५/३/२०१८ आणि रजेच्या पुढे दि ३०/०३/२०१८ 
या सुट्टयांचा फायदा, दिनांक २३/०३/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ३१/३/२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


वाचले :- श्री एच.आर. वाघमारे , जिल्हा न्यायाधीश –५ , नांदेड यांचे पत्र 

जा.क्र .४२५२ / २०१८ , दिनांक २३/०३/२०१८ व सोबत विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री बी एस . वावरे, तर्थजिल्हा न्यायाधीश 
-१ , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


क्र.ब.- २( १ )/२४२८/२०१८.- श्री एच.आर. वाघमारे , जिल्हा 
न्यायाधीश –५, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २७/०३/२०१८ ते दि . २९ / ०३ / २०१८ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०३) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक २६/०३/२०१८ रोजीचा प्रवास कालावधी व रजेच्या पुढे दिनांक 
३०/०३/२०१८ रोजींचा सुट्टीचा फायदा ,दिनांक ३१/०३/२०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यांत येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री बी एस . वावरे , 
तर्थ जिल्हा न्यायाधीश –१ , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


तर्थजिल्हा न्यायाधीश –१ , कंधार यांच्या न्यायालयाचा सदरील 
कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश-१, कंधार यांनी पहावा . 


, 


नांदेड , २६ मार्च, २०१८ 


. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एच.आर. वाघमारे , जिल्हा न्यायाधीश 
-५, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


सुधीर पी . कुलकर्णी, 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड , 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री एच आर . वाघमारे , 
जिल्हा न्यायाधीश -५, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै/ ऑगस्ट २६-१ , २०१८ : श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


१२८५ 


१८ 


१ ९ 


प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडून 


वाचा :- श्री एम.एस. शेख, जिल्हा न्यायाधीश -१ , भोकर यांचे पत्र 

जा.क्र .५१५/२०१८, दिनांक ०८/०६/२०१८ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


वाचा : श्री ए . जी . मोहाबे , जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड यांचेदिनांक 

०४/०६/२०१८ रोजीचा विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


आदेश 


आदेश 


क्र.ब.- २( १ )/४३५७/२०१८.- श्री एम.एस. शेख, जिल्हा न्यायाधीश 
-१ , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम 
५० अन्वये दिनांक १३/०६/२०१८ ते १५/६/२०१८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची सुट्टयांचा फायदा, दिनांक १२/ ६/ 
२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १८/०६/२०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येते . 


क्र.ब. - २( १ )/ ४१ ९ १/ २०१८ - श्री ए. जी . मोहाबे ,जिल्हा न्यायाधीश 
-१, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . ०५/०६/२०१८ ते १५/६/२०१८ या एकूण ( ११) दिवसांची 
अर्जित रजा, रजेच्या पुढेदिनांक १६/६/२०१८ व दि . १७/६/२०१८ रोजींच्या 
सुट्टींचा फायदा जोडून , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह त्यांच्या 
अर्जित रजेच्या शिल्लकेस अधिन राहून मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ए . जी . मोहाबे , जिल्हा न्यायाधीश 
-१ , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एम.एस. शेख, जिल्हा न्यायाधीश 
-१, भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन )नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए . जी . मोहाबे, जिल्हा 
न्यायाधीश –१ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एम.एस. 
शेख, जिल्हा न्यायाधीश –१, भोकर जिल्हा न्यायाधीश –१ , भोकर हे जर 
वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा दि .०५/ ०६/ २०१८ 
ते दि . ०७/०६/२०१८ या कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश –४ , 
नांदेड यांनी पहावा व दिनांक ०८/०६/२०१८ ते दिनांक १७/०६/२०१८ या 
कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश-३ , नांदेड यांनी पहावा . 


भाग -२ 


भाग -२ 


जिल्हा न्यायाधीश –१ , भोकर यांच्या न्यायालयाचा सदरील 
कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश –२, नांदेड यांनी पहावा . 


जिल्हा न्यायाधीश –१ , भोकर यांच्या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व 
प्रकारच्या देयकांवर, हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी 
करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी श्री एस.एस. खरात , जिल्हा 
न्यायाधीश -२, नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 


तसेच दिनांक ०५/०६/२०१८ ते दि . ०७/०६/२०१८ या कालावधीत 
जिल्हा न्यायालय, नांदेड आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन 
देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश 
रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्री ए . एस . सय्यद , 
जिल्हा न्यायालय , नांदेड आस्थानेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन 
देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश 
रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपख अधिकार श्री के.एन.गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ , नांदेड यांना याद्वारे प्रदान करण्यांत येत आहे . 


नांदेड , ११ जुन , २०१८ 


सुधीर पी . कुलकर्णी, 


नांदेड , ०४ जुन , २०१८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


सुधीर पी . कुलकर्णी, 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 


१२८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २६-१ , २०१८ : श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


२० 
प्रादेशिक नियोजन मंडळ यांजकडुन 
प्रादेशिक योजना बीड अंतर्गत नगर परिषद हद्यी लगतचे परिघस्त क्षेत्र 
व विकास केंद्राचे प्रारुप प्रस्तावित जमीन वापर योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६, चे कलम-१६ ( १ ) अन्वये . 

सुचना 
क्रमांक/ प्रा.यो.बीड/ परीघस्त क्षेत्र विकास केंद्र/ कलम -१६/ प्रसिध्दी 
करण / सुचना/ ६३ ९ :- दि१६-७-२०१८ बीड प्रादेशिक योजने अंतर्गत 
बीड अंबाजोगाई नगर परिषदेच्या हद्यी लगतचे परीघस्त क्षेत्र तसेच 
विकास केंद्रे. ( १) नेकनुर ता . बीड ( २) सिरसाळा ता . परळी वे (३ ) 
मुर्शदपुर ता . आष्टी ( ४) कडा ता.आष्टी (५ ) पात्रुड ता . माजलगाव (६ ) 
तलवडा ता.गेवराई यांची प्रारुप प्रस्तावित जमीन वापर योजना तयार 
करण्यात आलेली असुन त्यास बीड प्रादेशिक नियोजन मंडळाने दि .२६/ 
०६/२०१८ रोजीच्या मंडळाच्या सभेत ठराव क्रं .५ अन्वये मान्यता दिलेली 
आहे . आता सदर नगर परीषद लगतचे परीघस्त क्षेत्र व विकास केंद्राची 
प्रारुप प्रस्तावित जमीन वापर योजन महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर 
रचना अधिनियम -१ ९ ६६ चे कलम १६( १) अन्वये च्या नुसार प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. 

परीघस्त क्षेत्र व विकास केंद्राच्या प्रारुप प्रस्तावित जमीन वापर 
योजनेच्या प्रती जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात ( कार्यालयीन 
कामाच्या दिवशी व कार्यालयीन वेळेत ) उपलब्ध आहेत . 

१. जिल्हाधिकारी, बीड 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद बीड . 

३. बीड प्रादेशिक नियोजन मंडळ ( नगर रचनाकार , शाखा कार्यालय 
नगर परिषद जुनी ईमारत पहीला मजला , बशिरगंज , बीड ) 

बीड व अंबाजोगाई नगर परिषद हद्यी लगतचे परीघस्त क्षेत्र व 
विकास केंद्राच्या प्रारुप प्रस्तावित जमीन वापर योजना संबंधी खालील 
नमुद बाबी जनतेच्या विक्री करीता मंडळाच्या कार्यालयात कार्यालयीन 
वेळेत उचित दरात उपलब्ध करुन देण्यात येईल . 

अ ) प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा 

ब ) प्रारुप अहवाल ज्या मध्ये विद्यमान वापर व प्रस्तावित वापर 
विषयकं प्रस्तवांचा समावेश आहे. 

उक्त नगर परिषद हद्यी लगतचे परीघस्त क्षेत्र व विकास केंद्राचे 
प्रस्तावित जमीन वापर योजने संबंधी कोणाच्या काही सुचना किंवा हरकती 
असतील तर त्यांनी ही अधिसुचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द 
झाल्या पासुन ४ ( चार ) महिन्याच्या मुदतीत प्रदेशिक नियोजन मंडळा 
कडे कारण मिमांसेसह लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात . सदर सुचना व 
हरकतीचा प्रादेशिक नियोजन सामिती योग्य तो विचार करुन व सुनावणी 
देवुन त्यावरील अहवाल प्रादेशिक नियोजन प्रादेशिक नियोजन मंडळा 
मार्फत शासनास सादर करेल . 
बीड , १६-०६-२०१८ 

सदस्य सचिव , 
प्रादेशिक नियोजन मंडळ , बीड तथा , 
सहाय्यक संचालक , नगर रचना औरंगाबाद . 


BY REGIONAL PLANNING BOARD BEED 

Under Regional plan of Beed . 
Draft Proposed Land Use Plan of Growth Centers and 

Peripheral Area around Municipal Councils 
Maharashtra Regional and Town Planning Act- 1966 under 

Section- 16( 1 ) 

NOTICE 
No R.P.Beed / Growth Centre/Section- 16 / Publication 
Notice/ ...639 Date 16-07-2018 under the Regional Plan of 
Beed the Draft Proposed Land Use Plan of Peripheral Area 
around Beed and Ambajogai Municipal Councils and Growth 
Centers (1 ) Neknoor Tq. Beed ( 2 ) Sirsala Tq. Parli V. ( 3 ) 
Murshadpur Tq.Ashti ( 4 ) Kada Tq. Ashti (5 ) Patrud Tq . 
Majalgaon (6 ) Talwada Tq . Georai has been prepared and 
has been decided in the Regional Planning Board meeting 
held on dated 26.06.2018 vide resolution no . 05 to publish 
the said plan under section 16 ( 1 ) of the Maharashtra Regional 
Town Planning Act 1966 . 
Copies of the Draft Proposed Land Use Plan of peripheral 
area of Municipal Council Beed , Ambajogai and Growth 
Centers are available for inspection for the public in the 
following offices during the office hours . 
( 1 ) Collector Beed 
( 2 ) Chief Executive Officer, Zillah Parishad Beed 
( 3 ) Beed Regional Planning Board (Address Town 
Planner Branch Office , 1st floor, Nagar Parishad Old 
Building, Bashirgunj Beed ) . 
Following particulars about Draft Proposed Land Use Plan 
of peripheral area ofMunicipal Council and Growth Centers 
will be available for sale to the public at reasonable price at 
the board office 
a ) Proposed Land Use Plan 
b ) Draft report including existing land use and 
proposed land use . 
Any objection or suggestions with respect to the Draft 
Proposed Land Use Plan of peripheral area of Beed and 
Ambajogai Municipal Councils and Growth Centres may be 
sent in the writing with grounds before the expiry of 4 months 
( Four Months) from the date of publication of this notice in 
the Maharashtra Government Gazette , which will be 
considered by the Regional Planning Committee and giving 
hearing to the applicant intend to be heard , with such 
objections or suggestions by the Regional Planning 
Committee before its submit report to the Government 
through Regional Planning Board 
Beed , 16-06-2018 

Member Secretary, 
Regional Planning Board Beed & , 

Asst. Director of Town, 
Planning, Aurangabad . 


, 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय 

मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ थे , राजपत्र क्र . १३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै / ऑगस्ट २६-१ , २०१८ : श्रावण ४-१० , शके १ ९ ४० 


[ किंमत : 0.00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप :-प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक 
आहेत . 


१ 


अध्यक्ष, नगर पंचायत , जळकोट यांजकडून 


सुचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 

कलम-२६ ( १ ) नुसार 
प्रारुप विकास योजना , जळकोट 

जा.क्र .६७/ २०१८-१९ .- जळकोट नगर पंचायतीने त्यांच्या 
हद्दीसाठी सुधारित विकास योजना तयार करावयाचा इरादा सर्वसाधारण 
ठराव क्र . ३३ दि . ०५/०३/२०१६ अन्वये जाहिर केला आहे व त्याबाबतची 
अधिसुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि . २४/०३/२०१६ रोजी प्रसिध्द 
केली आहे . या कामासाठी नेमण्यात आलेल्या नगर रचना अधिकारी 
यांनी प्रारुप विकास योजनेचा मसुदा तसेच अधिनियमाच्या कलम -२६ ( २) 
नुसार आवश्यक असलेला इतर तपशिल तयार करुन नगर पंचायतीस 
प्रसिध्द करणेसाठी सादर केलेला आहे . 

सदर प्रारुप विकास योजना मसुद्यावर सभेत सर्वकष चर्चा 
होऊन त्यामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 


१९ ६६ चे कलम-२६ चे पोटकलम (१ ) व ( २) अन्वये प्रारुप विकास 
योजना , जळकोट व त्यासोबतचे इतर नकाशे , तक्ते अहवाल ई . प्रसिध्द 
करणे बाबत ठराव क्र . २१० दि . ११/०७/२०१८ अन्वये नगर पंचायती , 
जळकोट ने सर्वानुमते संमत केला आहे. तसेच वर नमुद केलेला प्रारुप 
विकास योजनेच्या मसुद्याची एक प्रत त्यासोबतच्या तपशिलाच्या प्रतीसह 
जळकोट नगर पंचायत कार्यालयात जनतेच्या अवलोकनार्थ खुले ठेऊन 
त्यावर कायद्याप्रमाणे हरकती व सुचना मागविण्यात याव्यात , असेही नगर 
पंचायतीने सर्वानुमते संमत केले आहे. संदर्भित प्रारुप विकास योजना व 
अहवालावर आवश्यक त्या ठिकाणी अध्यक्ष यांनी दिनांकित स्वाक्षरी केली 
आहे. 

या सुचनेद्वारे जाहीर करण्यात येते की , प्रारुप विकास योजना , 
जळकोट वरील ठरावाद्वारे प्रसिध्द झाली असून या विकास योजनेच्या 
मसुद्याची एक प्रत त्यासोबतच्या तपशिलाच्या प्रतीसह जळकोट नगर 
पंचायतीच्या कार्यालयात जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेत पाहणीसाठी 
ठेवण्यात आली आहे व सदरील विकास योजना मसुद्याच्या योग्य त्या 
प्रमाणित प्रती अथवा त्याचा भाग जनतेसाठी किफायतशिर दरामध्ये विक्री 


करीता उपलब्ध आहेत . 


औभाग १ - अ -१३ 


५८ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै/ ऑगस्ट २६-१ , २०१८ : श्रावण ४-१० , 


शके १ ९ ४० 


५ ९ 


सदरील प्रारुप विकास योजनेने बाधीत होत असलेल्या व इतर 


कोणा इसमास सदर योजनेसंबंधी सुचना अथ्वा हरकती द्यावयाच्या असतील , 
त्यांनी ही सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून 
३० (तीस ) दिवसांचे आत मा . अध्यक्ष / मुख्याधिकारी , नगर पंचायत , 
जळकोट यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात . अशा प्रकारे नागरीकांकडून 
आलेल्या सर्व हरकती व सुचनांचा जळकोट नगर पंचायत , जळकोट 
कडून सदर विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम -३० अन्वये शासनास 
अंतीम मंजुरीसाठी पाठविण्यापुर्वी उक्त अधिनियमाच्या कलम -२८ प्रमाणे 
योग्य तो विचार केला जाईल . 


and reports etc , as per sub -section ( 1 ) and ( 2 ) of Section -26 
of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 vide 
General body resolution No.210 Dt.11/ 07/ 2018 . 

It has further resolved that the Draft Development 
Plan along with the accompanying particulars should be kept 
open in Jalkot Nagar Panchayat, Jalkot for inspection of the 
public and that suggestions and objections from the public 
be invited there on as per the provisions of the Section - 26 of 
the of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 . 
President has made dated signatures on the Draft Development 
Plan and Report at appropriate places. 

Notice is hereby given that the Draft Development 
Plan of Jalkot has been published vide above resolution , and 
copy of Draft Development Plan together with a copy of the 
report and other particulars accompanying it is kept open for 
inspection of Public during office hours at Jalkot Nagar 
Panchayat, Jalkot. And that copies thereof or extracts there 


दिनांक :- १९ /०७/ २०१८ 


एम.व्ही . वडेपल्ली , 


के.एम. धुळशेट्टे , 


अध्यक्ष 


मुख्याधिकारी , 
नगर पंचायत , जळकोट 


नगर पंचायत जळकोट . 


BY PRESIDENT NAGAR PANCHAYAT, JALKOT 


from certified to be correct shall be available for sale to the 


NOTICE 


As per Section- 26(1) of Maharashtra Regional & Town 


Planning Act,1966. 


DRAFT DEVELOPMENT PLAN OF JALKOT 


No. 67 /2018 / 19.- The JALKOT Nagar Panchayat, 
JALKOT had declared its intention to prepare a Development 


public at a reasonable price . 

Any Person affected by Development Plan proposals 
or any other person or institution may give suggestions and 
objections on Development Plan in writing within 30 ( Thirty) 
days from the date of publication of this Notice in Maharashtra 
Govt. Gazette to the President / Chief Officer Jalkot Nagar 
Panchayat, Jalkot. All such suggestions and objections made 
by the public would be considered by Jalkot Nagar, Panchayat, 
Jalkot as per the provisions under Section -28 of the of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 before 
submitting the Draft Development Plan of JALKOT for final 
sanction to the Government Under Section 30 ofMaharashtra 


Plan of Jalkot vide resolution No.33 Dt.29 / 02 / 2016. The said 


Notice is published in government gazette dated 10.03.2016 


The “ Town Planning Officer” appointed for this work has 
prepared and submitted the draft Development Plan , Jalkot 
along with particulars, as specified under section -26 (2 ) of the 
Act, to this Nagar Panchayat, Jalkot for its publication under 


Regional & Town Planning Act, 1966 . 


Section -26( 1 ) . 

After essential discussion on the Draft Development 


DATE 19/07/2018 . 


M.V. WADEPALLI, 


K.M. DHULSHETTE , 


Chief Officer, 


President , 


Plan , prepared by the Town Planning Officer Jalkot Nagar 
Panchayat, Jalkot has resolved to publish the Draft 
Development Plan of Jalkot along with other maps , charts 


Nagar Panchayat, Jalkot 


Jalkot Nagar Panchayat. 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


